“महाज्योती” या संस्थेचे सामाजिक न्याय भवन 
नागपूर येथील नवीन इमारतीत मुख्य कार्यालय 
स्थापन करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र. महाज्यो-२०२०/प्र.क्र.५६/ महामंडळे 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- २६ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा :- शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. १११/मावक, दि. ०८ ऑगस्ट, २०१९. 


प्रस्तावना : 

इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील समाजाच्या सामाजिक व 
आर्थिक विकासासाठी वाचा येथे नमूद दि.०८ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “महाज्योती” या संस्थेची 
स्थापना करण्यात आलेली आहे. 
२. विदर्भामध्ये विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील समाजाची असलेली लोकसंख्या 
विचारात घेता या प्रवर्गासाठी महाज्योती संस्थेमार्फत हाती घ्यावयाच्या योजनांना विशेष गती देवून सदर योजनांचा 
लाभ समुचित समाजास देण्यासाठी सदर संस्थेचे मुख्यालय पुणे ऐवजी नागपूर येथे स्थापन करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील समाजाच्या 
सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी वाचा येथे नमूद दि.८ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “महाज्योती” 
या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. 
२. विदर्भामध्ये विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील समाजाची असलेली लोकसंख्या 
विचारात घेता या प्रवर्गासाठी महाज्योती संस्थेमार्फत हाती घ्यावयाच्या योजनांना विशेष गती देवून सदर योजनांचा 
लाभ समुचित समाजास देण्यासाठी सदर संस्थेचे मुख्यालय पुणे ऐवजी नागपूर येथे स्थापन करण्यास झासनाची 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर कार्यालय हे सामाजिक न्याय भवन नागपूर येथील नवीन इमारतीत 
कार्यान्वित करावे. HATHA बदलाबाबत कंपनी रजिस्टार (Registrar of compamy) यांना तसे कळवावे. 
३. पुढील आदेशापर्यंत मा.मंत्री (बहुजन कल्याण) हे या संस्थेचे अध्यक्ष राहतील. व्यवस्थापकीय संचाळक तसेच 
संचालक मंडळाच्या इतर संचालकांबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यात येतील. 
४. महाज्योती संस्थेच्या नागपूर येथील मुख्यालयासाठी आवश्‍यक असणार अधिकारी/ कर्मचारीवृंद तसेच 
त्यांच्या वेतन, भत्ते व अन्य कार्यालयीन सोयीसुविधांबाबत आवऱ्यक ते आदेश स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००२२६१४३९२०८७२२ असा आहे . हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
R AV | N D R A 0000000000 1b7263219586c0069b661c3f9cd6fd 


67e55000ce92, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=9dfb7aefbd9e82b129¢324d567b46e1d853d93c38d6e22 


VA S A N T R A O G U R AV 2c868eac72ecd12784, ou=VJNT OBC AND SBC DEPT, o=GOVERNEMENT 
OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA VASANTRAO GURAV 


(रविंद्र गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः महाज्यो-२०२०/प्र.क्र.५६/ महामंडळे 


२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स./प्र.स./सचिव. 

3. मा.मंत्री व राज्यमंत्री (सवी, महाराष्ट्र राज्य. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद. 

६. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. मुख्य महानगर दंडाधिकारी 

११. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१२. सर्व जिल्हा दंडाधिकारी, 

१३. सर्व उप विभागीय अधिकारी (महसूल) 

१४. तथा उप विभागीय दंडाधिकारी, 

.सर्व तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसिलदार, 

१६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, मुंबई 

१७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 

१८. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा खंडपीठ, नागपूर 

१९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा खंडपीठ, नागपूर 

२०. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा खंडपीठ, औरंगाबाद 

२१. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा खंडपीठ, औरंगाबाद 

२२. संचाळक, समाज कल्याण/ विजाभज, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२३. संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२४. संचालक, माध्यमिक शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२५. संचालक, प्राथमिक शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२६. संचालक, आदिवासी कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

२७. संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

२८. सदस्य सचिव, राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे 

२९. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव. 

त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांना 

याबाबतच्या सूचना दयाव्यात. 

३०. उपायुक्‍त तथा सदस्य, विभागीय जात पडताळणी समिती (सर्व जिल्हे) 

३१. सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समिती (सर्व जिल्हे) 

32. सर्व विभागीय समाज कल्याण अधिकारी/ सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी 

३३. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२३४. सर्व जिल्हा परिषदांचे समाजकल्याण अधिकारी 

३५. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, बृहन्मुंबई/ मुंबई उपनगरे 

३६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

३७. निवड नस्ती. 


-O 
pad 
es 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


